विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ च्या 
अनुषंगाने अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व 
पदस्थापनांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.३००/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २० सप्टेंबर, २०२४. 


संदर्भ:- १. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२. भारत निवडणूक आयोगाचे पत्र क्र.४३७/६/१/॥५७/₹७॥/7(॥१०॥/॥/००/२०२४, दि.३१.०७.२०२४ 


शासन आदेशा:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र.२ अन्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका-२०२४ च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक 
आयोगाने शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या/ पदस्थापनेबाबत मार्गदर्शक सूचना/ निकष निर्गमित केलेल्या आहत. 
सदर मार्गदर्शक सूचना/ निकषामधील तरतूदीनुसार, खालील अधिकाऱ्यांची सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने बदली 
करण्यात येत असून, सदर अधिकाऱ्यांना प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर रकाना क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव व पदनाम प्रतिनियुक्‍तीचे पद शेरा 
णं . | श्री.सुभाष जाधव, पशुधन विकास | उपायुक्त, वसई-विरार | प्रशासकौय कारणास्तव, 
अधिकारी (प्रतिनियुक्‍तीने- उपायुक्‍त, | महानगरपालिका. रिक्‍त पदावर. 


उल्हासनगर महानगरपालिका) 
२. श्री.कृष्णा पाटील, वसुली अधिकारी, | सहायक आयुक्त, सोलापूर | प्रशासकोय कारणास्तव, 


मत्स्य व्यवसाय विभाग (प्रतिनियुक्‍तीने- | महानगरपालिका. रिक्‍त पदावर. 
सहायक आयुक्त, कोल्हापूर 
महानगरपालिक) 


२. सरदर प्रतिनियुक्ती ही खालील अटींच्या अधिन राहुन करण्यात येत आहे:- 
(अ) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनास आवश्‍यक वाटली तर, प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 
(ब) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर, त्यांच्या सेवा परत करण्याची मुभा 
स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. 
(क) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी ३ महिन्यांची लेखी नोटीस 
शासनाला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 


शासन SST क्रमांकः एमसीओ-२०२४/प्र.क्र.३००/नवि-१४ 


३. सदरील आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. सर्व अधिकाऱ्यांनी तात्काळ पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या 
पदावर रुजू व्हावे व तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून 
पदस्थापनेत बदल करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम 
२३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांच्या विरुध्द शिस्तंभग विषयक कारवाई करण्यात 
येईल, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच, त्यांचेविरुध्द लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९५० मधील 
तरतूदींनुसार शिस्तंभग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२४०९२०१५४१२४४९२५ असा आहे. हा शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK KASHINATH LAKKAS 


IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


D 
ASHOK KASHINATH ‘sz 
2.5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840 


ece50f14894cd6b0da24, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=A08E 157E090DE76FD7473747C56539E08109C4 
OCSE2E8FE638A0A32B6BOBE227, cn=ASHOK KASHINATH 


(अ. का. लक्कस) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 
प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
मुख्य सचिव महोदयांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, कृषी, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व संबंधित आयुक्‍त तथा प्रशासक, महानगरपालिका. 
सर्व संबंधित अधिकारी 


प्रतिलिपी, 
मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
निवडनस्ती(नवि-१४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


